बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा-ठाणे येथे १ 
कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करणे व 
त्याकरीता अस्थायी पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या-११२१/७७/प्र.क्र.१७/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ नोव्हेंबर २०२२ 


वाचा:-१ मा.उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र.8(//॥-६८०४ of १९९२/५५४/९९७४,दि.११.०६.२०२०. 
२) मा.उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र.8000॥-६८०४ of १९९२/१७२७/२८१८२, 
दि. २५.०८.२०२२ 
३) वित्त विभागाच्या दि.१८.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.३०.०६.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या 


सहमतीने Te नागरी प्रदेशाकरीता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतुद आहे. कौटुंबिक 


वादांच्या प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या विचारात घेऊन मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. 


१ येथील पत्रान्वये बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा-ठाणे येथे १ कौटुंबिक न्यायालय स्थापन 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय सचिव समितीने व 


मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता fest आहे. त्यानुसार बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा-ठाणे येथे कौटुंबिक 


न्यायालय स्थापन करण्याची व त्यासाठी पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा- ठाणे येथे १ कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर कोटुंबिक न्यायालयाकरीता खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे अस्थायी पदे 
निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या -११२१/७७/प्र.क्र.१७/का-९ 


(अ) न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


नियमित पदे 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
शि न्यायाधीठा ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० शका 
(न्यायिक वेतन आयोगाप्रमाणे) 
२ प्रबंधक 5-२० : ५६१००-१७७५०० | oo 
3 अधीक्षक 85-१६ : ४४९००-१४२४०० 0१ | 
४ सहाय्यक अधीक्षक 58-१५ : ४१८००-१३२३०० ee 
4 लघुलेखक ग्रेड-१ 5-१७ : ४७६००-१५११०० | or | 
g वरिष्ठ लिपिक 85-०८ : २५५००-८११०० | | 
७ लिपिक 85-०६ : १९९००-६३२०० ०३ 
८ बेळीफ 5-०६ : १९९००-६३२०० pct 
एकूण नियमित पदे | | 
बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
ae बहुउद्देशिय कुडाल कर्मचारी (वाहनचालक) pot q 
2 बहुउद्देशिय spare कर्मचारी (शिपाई/ पहारेकरी इ.) 03 
एकूण मनुष्यबळ 1 0४ 
(ब) विवाह समुपदेशक व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 
नियमित पदे 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
Bal विवाह समुपदेशक S-20 : ५६१००-१७७५०० ०२ 
२ लघुलेखक ग्रेड-३ 58-१४ : ३८६००-१२२८०० | ot 
3 लिपिक 5-०६ : १९९००-६३२०० | ot 
एकूण नियमित पदे 1 ०७४ | 
बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ 
दिंड बहुउद्देशिय spares HAAN (शिपाई) a 
एकूण मनुष्यबळ | ot 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या -११२१/७७/प्र.क्र.१७/का-९ 


३. Teaver GA करुन घेताना वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्डाक 
तत्वांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०२३ नंतर पुढील मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


५. याकरीता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र 
न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१” या 
लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या 
विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ८६७/ व्यय-५, दिनांक २४.०९.२०२१ व अनौ. सं. क्र. ६१४/ आ.पु.क., 
दिनांक २८.१०.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२२१५५००९१२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE en 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 


8 

¥ 

५. मा. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (निरीक्षणे-१), मुंबई, 
७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे, 


८. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई, 
९. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

१२. वित्त विभाग-व्यय-५/आपुक/सेवा-९, 


१३. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 


१४. निवड नस्ती/का.९. 
पृष्ठ 3 पैकी 3 


